वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा बदलणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.९२/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ जुले, २०२४. 
संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०५.०३.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ०५.०३.२०२४ 
अन्वये सन २०२३-२४ करीता रत्नागिरी जिल्ह्यातील रु.२,५२,००,०००/ (अक्षरी रुपये दोन कोटी बावन्न लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेच्या ३१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू कामांची कार्यान्वयन 
यंत्रणा “सार्वजनिक बांधकाम विभाग” करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.॥89॥/०59॥॥.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२२१७४९२२८२३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.९२/योजना-१ 


८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, रत्नागिरी. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४.महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५.उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), मुंबई. 

१६.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, रत्नागिरी. 

१७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, रत्नागिरी. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


